दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील 
राजभवन सचिवालयातील गट-अ ते गट-ड 
संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :संकीर्ण-२०१९/३१/प्र.क्र.१२/२०-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० 032 
दिनांक : २६ फेब्रुवारी, २०२१ 


शासन निर्णय:- 
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ ,नुसार सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
अधिपत्याखालील राजभवन सचिवालयातील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित 
करण्याचा दिनांक २६.२.२०२१ रोजी निर्गमित करण्यात आलेला शासन निर्णय काही तांत्रिक चुकांमुळे 
“रदद” करण्यात येत आहे. 
2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०३०११६४६५५९७०७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SATISH KARBHARI 
JONDHALE 


(AAT जोंधळे ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
प्रत, 

१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा.अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. मा.अपर मुख्य सचिव (वित्त), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. मा.प्रधान सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

६. मा.राज्यमंत्री (साप्रवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर 
८. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

११. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. सामान्य प्रशासन विभाग/१९-अ, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. निवड नस्ती 


